कोराडी, ता.कामटी, जि. नागपूर येथे २५६६० 
Ade क्षमतेच्या कोळशावर आधारित सुपर 
क्रिटीकल तंत्रज्ञानावर आधारित विद्युत प्रकल्प 
उभारणीस व शासनाकडून भागभांडवलास मान्यता 
मिळणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण- २०१९/प्र.क्र.४७/ऊर्जा-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०७मार्च, २०१९ 


संदर्भ - महानिर्मिती कंपनी यांचे पत्र क्रमांक- CE/P&P/KRD २५६६० MW Proj/ No. 
०२२०, दिनांक २१ फेब्रुवारी, २०१९ 


प्रस्तावना : 

महानिर्मिती कंपनीने वेगाने होणारे औद्योगिकीकरण तसेच पायाभूत सुविधांच्या 
विकासामुळे महाराष्ट्र राज्यातील विजेची मागणी विचारात घेता कोराडी, ता.कामटी, जि.नागपूर 
येथे २९६६० मे.वॅ. क्षमतेच्या कोळऱ्यावर आधिरित सुपर क्रिटीकल तंत्रज्ञावर आधिरित विद्युत 
प्रकल्प उभारणीबाबतचा प्रस्ताव वरील संदर्भीय दिनांक २१.०२.२०१९ च्या पत्रान्वये सादर केला 
आहे. महानिर्मिती कंपनीच्या जुन्या बंद होणाऱ्या एकूण १२५० मे.वॅट संचाच्या (कोराडी संच क्र. ५ - 
२०० मे.वॅट, नाशिक संच क्र. ४ - २१० मे.वॅट, नाशिक संच क्र. ५ - २१० मे.वॅट, परळी संच क्र. ४ - 
२१० मे.वॅट, परळी संच क्र. ५ - २१० मे.वॅट, चंद्रपूर संच क्र. 3 - २१० Ade) बदल्यात कोराडी 
औष्णिक विद्युत केंद्र येथे कोळशावर आधारित व सुपर क्रिटीकल तंत्रज्ञानावर आधारित २५६६० 
मे.वॅट (१३२० मे.वॅट) क्षमतेचा विद्युत निर्मिती प्रकल्प प्रस्तावित केला आहे. 

वरील प्रस्तावित २५६६० मे. वॅट कोराडी प्रकल्पासाठीचा सुधारित पर्यावरण नियमानुसार 
FGD व SCR सहित अंदाजित खर्च रु. ८४०७ कोटी इतका आहे (रु. ६.३७ कोटी प्रति मे. वॅट). 
सदर प्रकल्पाचा, उभारणी काळातील व्याज (IDC) व FED / SCR सहित अंदाजित खर्च रु. 
९८८१.६ कोटी इतका आहे. एकूण अंदाजित खर्चाच्या ८०% रक्‍कम म्हणजेच रु. ७९०५.२८ कोटी 
ही वित्तीय संस्थांकडून (PFC / REC / Consortium of Banks) कर्ज रूपाने उपलब्ध करून 
घेणार आहेत व उर्वरित २०% रक्‍कम रु. १९७६.३२ कोटी इतके भागभांडवल अनुदान 
शासनाकडून देण्याबाबत विनंती महानिर्मिती कंपनीने केळी असुन, सदर प्रस्ताव शासनाच्या 
विचाराधिन होता. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१९/प्र.क्र.४७/ऊर्जा-४ 


शासन निर्णय : 


महानिर्मिती कंपनीच्या कोराडी, ता.कामटी, जि. नागपूर येथे २५६६० मे.वॅट क्षमतेच्या 
कोळशावर आधारित सुपर क्रिटीकल तंत्रज्ञानावर आधारित विद्युत प्रकल्प उभारणीस व 
शासनाकडून भागभांडवलास मान्यता मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीकडून 
संदर्भीय पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव दिनांक ०५.०३.२०१९ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या 
बैठकीत सादर करण्यात आला होता. त्यावर मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे:- 
) कोराडी औष्णिक विद्युत केंद्र येथे २५६६० Ade क्षमतेच्या कोळशावर आधारित सुपर 
क्रिटीकल तंत्रज्ञानावर आधारित विद्युत प्रकल्प उभारणीसाठी तत्वत: मान्यता. 
(२) MERC कडुन प्रस्तावास मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर शासनाकडून २०% भागभांडवल 
मिळणेसाठी प्रस्ताव उच्च स्तरिय समितीकडे (High Power Committee) मान्यतेसाठी 
सादर करण्यास मान्यता. 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१९०३०७१७११५३४३१० असा आहे. हा 
great डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Uddhav Dattatraya Wal 


Uddhav pir oa tern Dp conto 
Dattatraya Walunj sss 
(उ. द. वाळुंज) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री (ऊर्जा, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. प्रधान सचिव (ऊर्जा) मंत्रालय, मुंबई 
६. अपपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई-४०००२० 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई-४०००२० 
१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 
११. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण- २०१९/प्र.क्र.४७/ऊर्जा-४ 


१२. 
१३. 


१5 


१५. 
१६. 
१७. 


१८. 


अधिदान व लेखाधिकारी, वांद्रे (पूर्वी मुंबई-४०००५१. 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखाधिकारी, मुंबई 

संचालक, लेखा व कोषागरे, मुंबई 

मुख्य लेखापरिक्षक, स्थानिक निधीलेखा, कोकण भवन, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत निर्मिती कं. मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई-५१. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कं.मर्या., प्रकाशगड, वांद्रे (पूर्व), 

मुंबई-५१. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कं. मर्या., प्रकाशगंगा, वांद्रे (पूर्व), 
मुंबई-५१. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ सुत्रधारी कंपनी मर्या., प्रकाऱगड, 
वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१ 

वित्त विभाग (व्यय-१६) 

नियोजन विभाग (कार्यासन-१४६१) 

ऊर्जा विभागातील सर्व कार्यासने 

निवड नस्ती (ऊर्जा-४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


